संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 


भा.प्र.से. परिविक्षाधिने अधिकारी-२०२३ 
या तुकडी अंतर्गत १२ अधिसंख्य सहायक 
जिल्हाधिकारी पदे निर्माण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 


महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः पदनि-२०२४/प्र. क्र. ४२/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- १८ मार्च ,२०२४. 


दि.२०/२/२०१६. 


दि.२३/०३/२०२४ व दि.१३/०३/२०२४ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 
सन २०२३ च्या तुकडीतील परिविक्षाधीन भारतीय प्रशासन सेवेमधील १२ अधिका-यांचे लाल 
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी येथील फेझ-१ चे प्रशिक्षण दि. ०५.०४.२०२४ (म. नं.) 
रोजी संपुष्टात आले आहे. सदर प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हे अधिकारी त्यांच्या पुढील जिल्हा 
प्रशिक्षणाकरिता राज्य शासनाकडे रुजू होत आहेत. सदरहू १२ भारतीय प्रशासन सेवेमधील अधिका- 
यांच्या पुढील जिल्हा प्रशिक्षणासाठी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
जिल्ह्यात पदस्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने सदर १२ भारतीय प्रशासन 
सेवेमधील अधिका-यांसाठी खाली नमुद केलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या आस्थापनेवर सहायक 
जिल्हाधिकारी संवर्गात पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी 
अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी पद निर्माण करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.- 


२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टीआरएन-१०२४/प्र. क्र.६९/२०२४/भाप्रसे, 


अ. | परिविक्षाधीन भा-अधिका .से.प्र. जिल्हा परिविक्षाधीन कालावधी 
क्र याचे नाव प्रशिक्षणासाठी 
प्रस्तावित जिल्हा 
a] श्री. सिध्दार्थ शुक्‍ला गडचिरोली दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
२ । श्रीमती लघिमा तिवारी यवतमाळ दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
3 श्रीमती अनुष्का शर्मा नांदेड दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
४ ।श्री.जी.व्ही.एस.पवनदत्ता नंदूरबार दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
५ | श्रीमती कश्मिरा किशोर संखे चंद्रपूर दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
६ | श्री.बी. सरवनन धुळे दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
७ । श्रीमती अर्पिता अशोक ठुबे बीड दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
८ | श्री. अमर भिमराव राऊत अमरावती दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
९ | श्रीमती वेवोतोलु केझो जळगाव दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
fees | श्री. डोंगरे रेवेयाह वर्धा दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
| १ | श्री. अरूण जालना दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 
१२ | श्रीमती पूजा मनोरमा दिलीप पुणे दि.३१.०७.२०२३- दि.३०.०७.२०२५ 


खेडकर 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२४/प्र. क्र. ४२/ई-८ 


2. शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशानुसार उपरोक्त अधिसंख्य सहायक 
जिल्हाधिकारी यांना महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 
३. सदर अधिसंख्य सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या पदावर होणारा खर्च " मागणी क्र. 


सी-१-२०५३ -जिल्हा प्रशासन (००) ०९३ जिल्हा आस्थापना आस्थापना (09)(02) आयुक्‍त 
नाशिक (२०५३ ००४६),(०१)(०३) आयुक्त, पुणे (२०५३ ००६४), (०१)(०४) आयुक्‍त अमरावती 
(२०५३ ००८२), (०१(०५) आयुक्त नागपूर (२०५३ ०१०८), (०१)(०६) आयुक्‍त छत्रपती 
संभाजीनगर (२०५३ ०१२६) बाब क्र. ०१ वेतन " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून 
मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर arm निर्ण हा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि.२० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/.॥8१॥/59॥॥॥.0०५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०३१८१६०४५९३११९ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


5 H R | RA M Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 

D A TTA T R A YA 2.5.4.20=9da0e03bd84c1 e17d78ad320814d0031 50fbf7d2abd36F 
924e5705145bf0e270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=50CBOCE4CC4FE54C74F42B860354E86EC00B3B36 
F5F215C9F7658E611006A200, cn=SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 

YA D AV Date: 2024.03.18 16:16:37 +05'30' 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती व नागपूर. 

२. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली /यवतमाळ/ नांदेड/ नंदूरबार /'चंद्रपूर/ धुळे 
/बीड/अमरावती /जळगाव /वर्धा/जालना/पुणे. 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी , गडचिरोली /यवतमाळ/ नांदेड/ नंदूरबार 
/चंद्रपूर/ धुळे /बीड/अमरावती /जळगाव /वर्धा/जालना/पुणे. 

४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, 
मुंबई /नागपूर. 

५. उप सचिव, कार्यासन १०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. उप सचिव, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

७. उप सचिव/ सह सचिव (कार्यासन ब-१ / ई-१) महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवड नस्ती, कार्यासन ई-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


